RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३४ ( ३) । 


शनिवार , एप्रिल १, २०१७/ चैत्र ११ , शके १ ९ ३ ९ 


पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


गृह 

विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक एमपीआय. २०१६/ प्र.क्र . १७४ / पोल-११.- ज्याअर्थी, (१) निराली डेव्हलपर्स, ( २) निराली आर्टस्, ( ३) मारुती डेव्हलपर्स (यात 
यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी 
मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरूद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरूद्ध आगुशा एम.ई.सी.आर.नं. ०३/१५ ( कस्तुरबा मार्ग पोलीस ठाणे गु.र.क्र . १०२/१५ ) भा.दं.वि. कलम ४२० , 
३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला 


~ 


आहे ; 


• 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/ संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे , असे अभिकथित आहे ; 
त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 

उक्त अधिनियम " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम ( १), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / 
संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 


ज्याचा 


भाग चार - ब - ७८-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १, २०१७/ चैत्र ११, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची 
आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( अ ) संस्थेची निष्पन्न झालेली स्थावर मालमत्ता ( जमीन / फ्लॅट इत्यादी ) 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


. 


३ 


आरोपीतांची कार्यालय विष्णू चाळ , शॉप नं . १, कार्टर रोड नं . ८ , बोरीवली ( पूर्व), मुंबई. 
पाहिजे आरोपी नामे जयंती वेलजी शेठीया यांच्या राहत्या घरातील पत्त्यावर बिल्डिंग क्रमांक -९, रुम नं. १६, साईनाथ नगर , तुळींज 
रोड , नालासोपारा ( पूर्व), पालघर . 
आरोपी नामे संदिप वेलजी शेठीया यांचे राहते घर , सृष्टी बिल्डिंग, बी विंग , रुम नं . ९, तळमजला, साईनाथ नगर, तुळींज रोड , 
नालासोपारा ( पूर्व) , पालघर . 
आरोपी नाम धिरज वेलजी शेठीया यांचे राहते घर , जय आशीर्वाद बिल्डिंग. रुम नं . ३० ९, तिसरा माळा , यशवंतराव तावडे रोड , 
दहिसर ( पश्चिम ), मुंबई आणि फ्लॅट नं. ए-१०१ , सीतापूरव को - ऑप . हौसिंग सोसायटी, रुस्तमजी स्कूलजवळ, जयवंत सावंत मार्ग, 
दहिसर (पश्चिम ), मुंबई . 
आरोपी नामे रविलाल वेलजी शेठीया यांचे राहते घर , सीतापूरव को - ऑप . हौसिंग सोसायटी , ‘ ए ’ विंग, फ्लॅट नं . १०२ , पहिला 
माळा , जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर ( पश्चिम ), मुंबई. 
आरोपी शैलेश नाखुवा व मयूर गाला यांची जागा व साईसमर्थ अपार्टमेंट , आंबेडकर नगर , कचेरी रोड, फ्लॅट नं. ६, सर्व्हे नं . ४३, 


५ 


६ 


पालघर . 


आरोपीत कंपनी व संचालकांची मालमत्ता , महावीर पार्क , काराघोघा रोड , ता . मुद्रा, जिल्हा कच्छ, सव्र्हे नं . ११३ , ११५ , १४७, 
१४८ , १४ ९ , १५१, १५२, १५३ व १५४ एकूण ७८ एकर . 
शैलेश भानजी नाखुवा याचा फ्लॅट नं . ३०१, सी विंग , सिमरन को - ऑप.हौ . सोसायटी लि ., दिवाणमान , अंबाडी रोड , 
सर्व्हे क्र . ३८ पै, फायनल प्लॉट नं . ५/१० , ११, दस्त क्रमांक ८७३२८२०१२ संरक्षित केल्याचा दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ . 


८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


यु. ब. अजेटराव, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १, २०१७/ चैत्र ११, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


HOME DEPARTMENT 


Second Floor , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th March 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999 . 


No. MPI. 2016 /C.R . 174 /Pol 11. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against ( 1 ) Nirali Developers , ( 2 ) Nirali Arts , ( 3) Maruti Developers (hereinafter referred 
to as “ the said Financial Establishments ” ), complaining that they have collected the Fund and 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W. vide M.E.C.R. 
No. 03/15 (Kasturba Marg Police Station C.R.No. 102/15 ) u /s . 420 , r /w . 34 of Indian Penal Code and 
u /s . 3 and 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act , 
1999 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Chairman /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen /Directors from and out 
of the deposits collected by the said Financial Establishments ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of theMaharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments ) 
Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishments and the property 
in the name of their Chairmen /Directors as specified in the Schedule . 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 


(A ) Immovable Properties ( Flat/Land etc. ) 


Immovable Property (Land /Flat etc.) 


Sr. 
No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Office of the accused at Vishnu Chawl, Shop No. 1 , Carter Road , No. 8 , Borivali (E.),Mumbai. 


2 


Residence of wanted accused Jayanti Velji Shethia at Bldg. No. 9 , Room No. 16 , Sainath 
Nagar , Tulinj Road , Nalasopara (E.), Palghar . 


3 


4 


Residence of wanted accused Sandip Velji Shethia at Shrusti Bldg., B /Wing , Room No. 9 , 
Ground Floor, Sainath Nagar, Tulinj Road , Nalasopara ( E.), Palghar. 
Residence of accused Dhiraj Velji Shethia at B / 309 , Jaya Ashirwad , Y. R. Tawade Road , 
Dahisar ( W.) Mumbai and Flat No. 101, Sitapurav Co. op . Housing Society , Near Rustamji 
School, Jaywant Sawant Marg , Dahisar ( W.),Mumbai. 
Residence of accused Ravilal Velji Shethia at Sitapurav Co. op Housing Society, ‘A ’ wing 
Flat No. 102 , 1st Floor, Jaywant Sawant Marg, Dahisar (W.), Mumbai. 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १, २०१७/ चैत्र ११, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule 


Immovable Property (Land/Flat etc.) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


6 


7 


Land and Flat of Accused Shailesh Nakhua and Mayur Gala at Sai Samarth Apartments, 
Ambedkar Nagar, Kacheri Road , Flat No. 6 , Survey No. 43 , Palghar. 
Property of accused companies and its Directors at Mahavir Park , Karaghogha Road , 
Tal. Mudra , Dist. Kutch , Survey No. 113 , 115 , 147 , 148 , 149 , 151, 152 , 153 and 154 total 78 
Acer of Land . 


8 


Shailesh Bhanji Nakhuwa @ Bhanushali, Flat No. 301 , C Wing, Simran CHS, Diwanman , 
Ambadi Road , Sec . No. 38 , Plot No. 5/10/11, Reg . No. 8732/2012 , Secured dated 
28th December 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


